सन 2023-28 या शैक्षणिक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे तांत्रिक 
गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन/अधिकच्या 
तुकड्यांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५४/उद्योजकता, 
मंत्रालय मुख्य इमारत (खोली क्र.२०४), २ रा मजला, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा: 

१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:व्हीओसी-२०१२/ ५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ 

२) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि. २० जानेवारी, २०२२ रोजी प्रसिद्ध झालेला महाराष्ट्र राज्य 
कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ अधिनियम, २०२१ 

३) कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग अधिसूचना क्र.व्हिओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/ कौडशल्य-२, दि. २५ जानेवारी, २०२२ 

४) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र जा.क्र. 
मरोकौविमं / का-१/ मान्यता विभाग/२०२१-२२/ 949, दि.३१ जानेवारी, 2022 

५) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हीओसी-२०२०/ 
प्र.क्र.१११/कौडशल्य-२, दि.१६ फेब्रुवारी, २०२२ 


६) संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.बेठक/ 
का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१ मार्च, 2023 

७ संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे पत्र क्र.मान्यता/ 
का.क्र.०१/२०२३/६५६, दि.०७ जून, २०२३ 


प्रस्तावना: 


औद्योगिकरणातील वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, सामाजिक व आर्थिक बदल या बाबींचा विचार करता 
अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच विशिष्ट शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी (ऑॅड-ऑन 
कोर्सेस. कमी कालावधीचे व्यावसायिक अभ्यासक्रम तयार करुन अशा विद्यार्थ्यांना रोजगार व 
स्वयंरोजगारास चालना (Employability) मिळण्याच्या दृष्टीने आव्यक असणा-या व्यवसाय शिक्षणाची 
गरज भागविण्यासाठी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली सन १९८६ मध्ये 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण मंडळाची (सध्याचे नाव महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ) स्थापना झाली. या मंडळामार्फत रोजगार व स्वयंरोजगार या उदिष्ट्पूर्तीसाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५४/उद्योजकता, 


व्यवसायभिमुख अभ्यासक्रम चालविण्यांत येतात. औद्योगिककरणातीलळ वाढ, बदलते तंत्रज्ञान, 
सामाजिक व आर्थिक बदल इत्यादींमुळे मंडळाच्या अभ्यासक्रमांत कालानुरुप सुधारणा तसेच वाढ 
करुन सद्यस्थितीत मंडळामार्फत विविध गटातील ६ महिने, १ वर्ष व २ वर्ष कालावधीचे अंडाकालीन व 
पूर्णवेळ स्वरुपाचे असे अभ्यासक्रम राबविण्यांत येत आहेत. सदर अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी इच्छुक 
खाजगी संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. 

त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरू 
करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या खाजगी संस्थांकडून प्राप्त अर्जाची संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेमार्फत तपासणी व निरीक्षण करून मंडळाकडे पात्र संस्थेची 
शिफारस करण्यात आली आहे. जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचेकडून प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावांची तपासणी महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत 
करून पात्र संस्थांची यादी शासन मान्यतेसाठी संदर्भाधीन क्र. ७ येथील पत्रान्वये सादर करण्यात आली 
आहेत. त्यानुसार सन २०२३-२४ पासून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे 
तांत्रिक गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या नवीन संस्था/ अधिकच्या तुकडयांना 
स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविण्यास इच्छुक 
असलेल्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची छाननी महाराष्ट्र राज्य 
कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत करून, त्यानुसार आवश्‍यक मानकांची पूर्तता 
करणाऱ्या संस्थेस मंडळाचे “तांत्रिक” गटातील अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्याबाबतची 
शिफारस मंडळामार्फत करण्यात आली. त्या संस्थांचा तपशिल सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये जोडण्यात 
आला असून, सदर संस्थांना सन २०२३-२४ पासून मंडळाचे तांत्रिक गटातील प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम 
नवीन संस्थेत नवीन/ अधिकच्या तुकडयांना स्वयंअर्थसहाय्थित तत्त्वावर सुरु करण्यास खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी व शर्ती: 


१. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम राबविणास मान्यता 
देण्यात आलेल्या संस्थांना शासन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य कौडाल्य, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ तसेच, संचाळनाळलयाच्या अधिपत्याखालील संबधित कार्यालये 
यांच्याकडून वेळोवेळी निर्गमित होणाऱ्या आदेशाचे पालन करणे बंधंनकारक राहील. 


२. महाराष्ट्र राज्य कौड़ल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम चालविणेसाठी 
संस्थांना, ज्या जागेत मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याच जागेत विद्यार्थी प्रवेश करण्यात यावेत. 
तसेच त्याच जागेचा मान्यतेबाबत विचार करण्यात येईल, जर जागेत बदल आढळल्यास मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 


३. सदर संस्थेस अभ्यासक्रम चालविण्यासाठीची मान्यता ही संस्थेने जागेसंबंधी सादर केलेल्या 
दस्ताऐवजामधील एकूण क्षेत्रफळांचे आणि tH मधील उपलब्ध जागेच्या आधारे देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५४/उद्योजकता, 


४. सदर संस्थेस महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळाचे अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता fest असली तरीही, भविष्यात कोणत्याही प्रकारचे 
अनुदान अथवा आर्थिक मदत देण्यात येणार नाही. तसेच, या अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेशा घेतलेल्या 
विद्यार्थ्याना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, तसेच शिक्षण शुल्क/परीक्षा शुल्क चा लाभ अनुज्ञेय 
असणार नाही. 


५. सदर अभ्यासक्रमांना स्वयंअर्थसहाय्यथित तत्वावर मान्यता देण्यात आल्यामुळे या 
अभ्यासक्रमासाठी संस्थेने नियुक्‍त केलेल्या सर्व कर्मचारी वर्गाची सेवा/वेतन व तद्‌ृअनुषंगीक बाबींची 
जबाबदारी सर्वस्वी संस्थेची राहील. याबाबत शासनाची कोणतीही जबाबदारी राहणार नाही . 

६. सदर संस्थेस अर्ज केलेल्या प्राप्त नस्तीमधील/प्रस्तावामधील अभिलेख्यानुसार मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे, त्यामध्ये भविष्यात काही विसंगती/ बेकायदेशीर आढळल्यास संबंधित 
संस्थेतील अभ्यासक्रमांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात येईल आणि अशा दोषी संस्थांवर कायदेशीर 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


७. *“स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर मान्यता मिळालेले प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम” SRT सूचना फलक 
संस्थांनी दर्शनी भागावर लावणे बंधनकारक राहील. सूचना फलकावर अभ्यासक्रमांच्या मंजूर 
तुकड्यांची संख्या व मंजूर प्रवेश क्षमता यांचा उल्लेख करण्यात यावा. संस्थेचे नाव मेडीकल/ 
इंजिनिअरींग/ पॉलीटेक्नीक/ आय.टी.आय. अथवा तत्सम नाव देण्यात येऊ नये आणि त्याऐवजी 
संस्थेच्या नावाच्या पुढे कौडाल्य विकास संस्था असे नमूद करणे बंधनकारक आहे. संस्थानी अशा प्रकारे 
नावात बदल करून सादर न केल्यास अशा संस्थांचा मान्यतेसाठी विचार करण्यात येणार नाही. संस्थेने 
पायाभुत सुविधा व इतर बाबीची पुर्तता प्रस्ताव/ अर्ज सादर करतेवेळी त्यामध्ये संस्थेचे जुने नाव व 
सुधारीत नाव असे दोन्ही नावे नमूद करणे बंधनकारक राहील. 


८. यापूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: व्हीओसी-२०१२/५९१/ 
प्र.क्र.२४५(क)/ व्यशि-४, दि. १६ जानेवारी, २०१३ अन्वये, आवश्‍यक ती अनामत रक्कम रोखीने 
चलनाद्वारे अथवा बँक गँरटीच्या स्वरुपात भरण्याची तरतूद करण्यात आली होती. तथापि, मंडळाचे 
पत्र क्र.बेठक/का.क्र.१२/२०२३/३०३, दि.३१.०३.२०२३ नुसार मान्यता देण्यात आल्याप्रमाणे अनामत 
रक्‍कम मंडळाच्या बचत बँक खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने संबंधित मान्यता प्राप्त संस्थेने भरणे आवश्‍यक 
राहील. 

९. मान्यता देण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाच्या अधिकच्या/नवीन तुकडयांची प्रवेशक्षमता प्रती 
तुकडी ३० इतकी राहील. 


qo, संस्थेने विद्यार्थी प्रवेश करणेची मान्यता मिळाल्याशिवाय विद्यार्थी प्रवेश केल्यास, किंवा मंजुरी 
पेक्षा ज्यादा प्रवेश केल्यास असे प्रवेश ग्राह्य धरण्यात येणार नाही. याकरीता संस्थेस “महाराष्ट्र राज्यात 
कृषि, पशु व मत्स्य विज्ञान, आरोग्य विज्ञान, उच्च तंत्र व व्यवसाय शिक्षण यांमधील अनधिकृत संस्था 
स्थापन करणे आणि अनधिकृत अभ्यास पाठ्यक्रम सुरु करणे (प्रतिबंध) अधिनियम, २०१३” लागू राहील. 


११. मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम मान्यता दिलेल्या शैक्षणिक वर्षात संस्थेने सुरू न केल्यास अथवा सदर 
अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत सतत ३ वर्ष मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या ५० टक्के पेक्षा कमी प्रवेश झाल्यास सदर 
संस्थेची मान्यता आपोआप रद्द होईल. तद्नंतर संस्थेस सदर अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी मान्यता 
प्रक्रिया नव्याने करणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५४/उद्योजकता, 


१२. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 
अभ्यासक्रमात शासनाने राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (NSQF) नुसार बदल केल्यास त्याप्रमाणे 
अभ्यासक्रम राबविणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 


१३. मान्यता दिलेल्या संस्थांनी व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत तसेच अभ्यासक्रमनिहाय 
प्रवेशित विद्यार्थी संख्या याबाबतची माहिती संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौड़ठाल्य, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण मंडळ यांनी शासनास दोन महिन्यात सादर करावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०८२५१५३४५८६७०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRINIVAS JAGANNATH SHASTRI 
S H R | N IVA S DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 
EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION 


DEPARTMENT, 


JAG AN NATH 2.5.4.20=562¢9a4a27312e1de46dbbd470c2f1a3e466d159bc4 
9bd7f2f9cc64766ab talCode=400032, st=Maharash 


I Number=C02F 19AC7E7AB3A50D817C95CF483E33229CF 


0CBB03283B175900630F81D2337, ‘SHRINIVAS JAGANNATH, 
SHASTRI र 


Date: 2023.08.25 15:36:51 4-05'30' 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (कौ.रो. उ. व ना.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, 


मुंबई. 
३. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
४. संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 


५. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई/पुणे/नाशिक/ औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर (HASH, महाराष्ट्र राज्य Hed, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 


यांच्यामार्फत ) 


६. संबंधित जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय 


शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई यांच्यामार्फत ). 


७. संबंधित संस्था. (संचालक, महाराष्ट्र राज्य कौडल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ 


यांच्यामार्फत ) 
८. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


Led, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५४/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे "प्रपत्र - अ 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट - तांत्रिक गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ 
जिल्हा करिता) मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन मेकॅनिक मोटार व्हेइकल, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक -३०६४०६ 


पुणे पुणे ग्रामोन्नती मंडळ संचलित अण्णासाहेब नवरे कौडल्य विकास संस्था, 
मु.पो.नारायणगांव(वारूळ वाडी)-५४७९ वार्ड क्र.१ ता. जुन्नर, जि. पुणे-४१०५०४ 
२ 


अभ्यासक्रमाचे नाव -लेंबोरेटरी मॅनेजर (टेस्टींग अण्ड Hiss लॅब), अर्धवेळ, कालावधी- सहा महिने 


पुणे पुणे युवा सारथी फौऊंडेशन संचलित युथ क्‍्वाळीटी, कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्था, सर्व्हे नं. १६३/१ओ/१३, Hose नं. १, आरु पॅलेस, आरु नगर, हडपसर, पुणे ४११०२८ 
अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी. इन विद्युत तारतंत्री, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेताक - ३०२१०२ 
पुणे पुणे भारतीय शिक्षण संस्था संचलित भारतीय शिक्षण संस्था कौशल्य व्य.शि. व प्र. केद्र, मु. 
S.N.No. ११५८/२ पाबळ, ता. शिरुर, जि. पुणे ४१२ ४०३. | अ. . 


ce, अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी. इन वीजतंत्री मेकॅनिक, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम सांकेतांक - ३०२१०६ 


पुणे पुणे कॅम्प एज्युकेडान सोसायटी संचलित डॉ. सायरस पूनावाला स्किल डेव्हलपमेंट सेटर, वीर oO q 
सावरकर इमारत, जान महंमद मार्ग कॅम्प, पुणे ४११ 009 


Shed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५४/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे "प्रपत्र - अ 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट - तांत्रिक गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ 
विभाग | जिल्हा करिता) मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन इलेक्ट्रीशिअन, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


सातारा ।एफर्ट व्होकेडानल ट्रेनिंग सेंटर रामेश्वर कॉलनी गट नं १३१८ जोगळेकर हॉस्पिटल जवळ, 
शिरवळ, ता.खंडाळा जि.सातारा-४१२८०१ (संस्था कोड-१३०२६६) 


सातारा |aardd विद्यापीठ संचलित श्रीमती प्रेमलाताई चव्हाण lated विकास केद्र, गट नं.५६०, 
मु.पो.वाघेरी, ता. कराड, जि. सातारा, पिन कोड-४१५१०५ 


TAA मंडळ संचलित अण्णासाहेब नवरे कौडल्य विकास संस्था, 
मु.पो.नारायणगांव(वारूळ वाडी)-५४७९ वार्ड क्र.१ ता. जुन्नर, जि. पुणे-४१०५०४ 
अमरावती |अमरावती ।न्यू सिटीजन टेक्नीकल इन्स्टीट्युट, प्लॉट 4.4, नानोरी रोड, चांदुरबाजार जि. अमरावती, 
पिन कोड-४४४७०४ (संस्था कोड-२८०५६१) 
अमरावती farts ।॥शांभूराजे क्रिडा शिक्षण व बहुउद्देशीय संस्था संचलित राजमुद्रा कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण संस्था, रिसोड रोड, पवन मंगल कार्यालयाजवळ, जांभरुण नावजी ता. जि. 
वाशिम, पिन कोड-४४४५०५ (संस्था कोड-२७०१७४) 


Sed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५४/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे "प्रपत्र - अ 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट - तांत्रिक गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ 
विभाग | जिल्हा करिता) मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 


अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन ऐएंग्रीकल्वरल CHASM, पूर्णवेळ, कालावधी - दोनवर्ष अभ्यासक्रम संकेताक - ३०५४०३ 
पुणे सातारा '।महेशा प्रसाद शिक्षण संस्था संचलित शिवधन व्होकेडानल ट्रेनिगसेटर म्हसवड, जुन्या संस्थेत 
मु.पो.म्हसवड ता.माण जि. सातारा, पिन कोड-४१५५०९ संस्था कोड-१३०३३७ नवीन अभ्यासक्रम हिता १ 
पुणे सातारा ।य॒डावंत विद्यापीठ संचलित श्रीमती ods चव्हाण कौशल्य विकास केंद्र, गट नं.५६०, ।|नवीन संस्था 
२ मु.पो.वाघेरी, ता. कराड, जि. सातारा, पिन कोड-४१५१०५ pon 


अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन अँग्रीकल्वरल इंजिनिअरींग , पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष 


अभ्यासक्रमाचे नाव-सी. सी. इन इलेक्ट्रिक सुपरवायझर ऑन कन्स्ट्रकान साईट, अर्धवेळ, कालावधी-एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेताक - ३०२२०४ 


पुणे सातारा ।य॒डावंत विद्यापीठ संचलित श्रीमती प्रेमलाताई चव्हाण कौशल्य विकास केंद्र, गट नं.५६०, [Ada संस्था 
po q 
मु.पो.वाघेरी, ता. कराड, जि. सातारा, पिन कोड-४१५१०५ 
८ 


पुणे सातारा ।पाटील इलेक्ट्रॉनिक्स एज्युकेडानल ट्रस्ट संचलित पाटील इलेक्ट्रॉनिक्स इन्स्टिट्यूट, प्लॉट |नवीन संस्था 
नं.११, राधिका रोड, करंजे तर्फ, जि. सातारा, पिन कोड-४१५००१ 
पुणे पुणे कॅम्प एज्युकेडान सोसायटी संचलित डॉ. सायरस पूनावाला स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर, वीर 
२ सावरकर इमारत, जान महंमद मार्ग कॅम्प, पुणे ४११ 009 


Shed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५४/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे "प्रपत्र - अ 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट - तांत्रिक गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ 
जिल्हा करिता) मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 


९ अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी. इन.सीएनसी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर, अर्धवेळ, सहा महिने 
जुन्या 


सांगळी |अनुसिध्द सेवाभावी एजुकेशन सोसायटी संचलित मुळे व्होकेशनल ट्रेनिंग जुन्या संस्थेत 
इन्स्टिट्युट,सुभाषनगर प्लॉट नं. २१० सुभाषनगर ता. मिरज, जि. सांगली, पिन कोड- नवीन अभ्यासक्रम pe q 
४१६४१०, संस्था कोड-१४०४२२ 


हिं अभ्यासक्रमाचे नाव -सी. सी. इन बांधकाम पर्यवेक्षक (HRM सुपरवायझर), पूर्णवेळ, एक वर्ष अभ्यासक्रम संकेताक - ३०४२०२ 
पुणे सोलापूर ।मदर तेरेसा बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक व अपंग सेवा मंडळ, तारापूर, ता. पंढरपूर, जि.  ।नवीन संस्था शा 
र Oo 
सोलापूर ४१३३०४. (संस्था कोड १५०४१४) 
पुणे कोल्हापूर |रूरल स्किल डेव्हलपमेट सोसायटी संचलित रूरल स्किल डेव्हलपमेंट सेटर, शाहू नवीन संस्था 
२ मैदानजवळ कलवा रत र गवार कोल्हापूर : कोंड ०२ 
, देवल क्लबच्या समोर, मंगळवार पेठ, जि. कोल्हापूर, पिन कोड-४१६००८ 


अमरावती ।यवतमाळ ।तपस्वी श्री. संत रामराव महाराज ग्राम विकास प्रतिष्ठाण संचलित तुळजाई तंत्रशिक्षण 
विद्यालय, घाटंजी दुर्गामाता वार्ड, जि.यवतमाळ, पिन कोड-४४५३०१ 


अमरावती | यवतमाळ ।तुकड्यादास बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था संचलित श्री गुरूदेव स्किल डेव्हलपर्मेट अड 
व्होकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, शंकर नत्थूजी दंडारे प्लॉट क्र.२७ वार्ड नं.०३,श्रीरामपूर ता. 
पुसद, जिल्हा यवतमाळ पिन कोड-४४५२०४ 


अमरावती | यवतमाळ प्रगतीशील बहुउद्देशीय संस्था संचालित आदर्श टेक्निकल इन्स्टिट्यूट ,दामोदर 


नगर,गुंजेचा मारोती जवळ वरोरा रोड नायगाव ता.वणी जिल्हा -यवतमाळ 


Sed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५४/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे "प्रपत्र - अ 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट - तांत्रिक गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ 
विभाग | जिल्हा करिता) मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 


वि अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी. इन वेल्डिंग (गॅस एंण्ड इलेक्ट्रिक), अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेताक - ३०३११६ 
पुणे पुणे भारतीय शिक्षण संस्था संचलित भारतीय शिक्षण संस्था कौशल्य व्य.शि. व प्र. केद्र, मु. 
S.N.No. ११५८/२ पाबळ, ता. शिरुर, जि. पुणे ४१२ ४०३. वा 


१२ अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन सोलार टेक्निशियन, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेताक - ३०२१३० 


पुणे पुणे भारतीय शिक्षण संस्था संचलित भारतीय शिक्षण संस्था कौशल्य व्य.शि. व प्र. केद्र, मु. 
S.N.No. ११५८/२ पाबळ, ता. शिरुर, जि. पुणे ४१२ ४०३. शय्या 
अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी. इन फूल रोपवाटीका, अर्ध वेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम संकेताक - ३०५१२१ 


विद्या प्रतिष्ठान संचलित विद्या प्रतिष्ठान कौशल्य विकास संस्था,सुपे C/o व्ही. पी.कला, 
विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय, सुपे, ता. बारामती, जिल्हा पुणे, पिन कोड- ४१२२०४ व्या 


i अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी.इन लंबॅरोटरी टेक्नीशियन (टेस्टींग Ws कॅलिब्रेशन लॅब), अर्धवेळ, कालावधी- सहा 
महिने 


युवा सारथी फौऊंडेशन संचलित युथ क्‍्वाळीटी, कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संस्था, सर्व्हे नं. १६३/१ओ/१३,फ्लॅट नं. १, आरु पॅलेस, आरु नगर, हडपसर, पुणे ४११ ०२८ on 


Sed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.व्हिओसी-२०२३/प्र.क्र.५४/उद्योजकता, दि.२५ ऑगस्ट, 2023 सोबतचे "प्रपत्र - अ 


शैक्षणिक सन २०२३-२४ करीता मंडळाचे व्यवसाय अभ्यासक्रम प्रथमच नवीन संस्थेत नव्याने सुरु करण्यासाठी/जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु करणे/जुन्या 
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तुकडीत वाढ करणे . 


(अभ्यासक्रम गट - तांत्रिक गट) 


संस्थेचे नाव व पत्ता (संस्था संकेतांक जुन्या संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम व तुकडी वाढ 
जिल्हा ।करिता) मान्यतेचा प्रकार | तुकडी संख्या 


१५ ।अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन डेअरी फार्मीग, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम संकेताक - ३०५४३२ 


पुणे सातारा ASAT प्रसाद शिक्षण संस्था संचलित शिवधन व्होकेशनल ट्रेनिंग सेंटर म्हसवड, जुन्या संस्थेत 
मु.पो.म्हसवड ता.माण जि. सातारा, पिन कोड-४१५५०९ संस्था कोड-१३०३३७ नवीन अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमाचे नाव -डिप्लोमा कोर्स इन बेसिक रेफ्रिजरेशन Us एअर कंडिशनिंग, पूर्णवेळ, कालावधी - दोन वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक -३०३४२१ 


१६ 


पुणे पुणे ग्रामोन्नती मंडळ संचलित अण्णासाहेब नवरे कौडल्य विकास संस्था, 
मु.पो.नारायणगांव(वारूळ वाडी)-५४७९ वार्ड क्र.१ ता. जुन्नर, जि. पुणे-४१०५०४ 
दि अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी. इन लड MAST, अर्धवेळ, कालावधी - सहा महिने अभ्यासक्रम सांकेतांक -३०४१०८ 
अमरावती |यवतमाळ |तपस्वी श्री. संत रामराव महाराज ग्राम विकास प्रतिष्ठाण संचलित तुळजाई तंत्रशिक्षण 
विद्यालय, घाटंजी दुर्गामाता वार्ड, जि.यवतमाळ, पिन कोड-४४५३०१ pos 
अभ्यासक्रमाचे नाव -सी.सी. इन अनुरेखक (SHR), अर्धवेळ, कालावधी - एक वर्ष अभ्यासक्रम सांकेतांक - ३०४२०१ 


अमरावती | यवतमाळ प्रगतीशील बहुउद्देशीय संस्था संचालित आदर्श टेक्निकल इन्स्टिट्यूट ,दामोदर 
नगर,गुंजेचा मारोती जवळ वरोरा रोड नायगाव ता.वणी जिल्हा -यवतमाळ ४४५३०४ क्र 


